राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी 
केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) खेळाडूंना मानधन 
देण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविप्र-४०२१/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :१८ जुलै , २०२२. 
वाचा 
१. शासन निर्णय समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र -सेनिवे- 
१०९१/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -१,दिनांक १० जून, १९९३. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीडायी २०१२/(प्र.क्र.६४/१२) / 
क्रीयुसे-२, दि. २१ डिसेंबर, २०१२. 
3. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र. वयोखेमानधन/नि.वि.प्रस्ताव/२०२२- 
२३/का.६/१९०१, दि. २९.०४.२०२२ 
४. शासन निर्णय समक्रंमांक दि. १९.०५.२०२२ 


प्रस्तावना - 
राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) 


खेळाडूंना मानधन देण्याची योजना संदर्भ क्र. (१ elles दि.१० जून, १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये 
कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या 
वयोवृध्द खेळाडूंना तसेच किताब प्राप्त कुस्तीगीरांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाचे दर संदर्भ क्र. (2) 
येथील दि. २१ डिसेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित केले आहेत. 

२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण पात्र १०५ लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना नोव्हेंबर २०२१ 
ते मार्च २०२२ आणि एप्रिल २०२२ ते जुन - जुले २०२२ पर्यंतचे मानधन अदा करण्यासाठी निधी मंजूर 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

३. सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.५५.३२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. राज्य / राष्ट्रीय / आंतररारष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द 
(कुस्तीगीर) खेळाडूंना नोव्हेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंतचे मानधनासाठी दि. १९.०५.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. आता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण 
पात्र १०५ लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना एप्रिल २०२२ ते जुन - Yo} २०२२ पर्यंतचे मानधन देण्यासाठी 


निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र-४०२१/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनिय कामगिरी 
केलेल्या नामवंत खेळाडूंना मानधन देण्याकरिता रु. ५५.३२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. वित्त 
विभाग शासन निर्णय दि. ०४.०४.२०२२ अन्वये सन २०२२-२३ या वर्षाच्या प्रथम नऊमाहिकरिता ( डिसेंबर 
२०२२ अखेर) प्रशासकीय विभागांना अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या अर्थसंकल्पित निधीपैकी एकूण 
वार्षिक तरतुदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्यात येणार आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील एकूण १०५ पात्र लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना एप्रिल २०२२ ते जुन - जुलै २०२२ पर्यंतचे मानधन 
अदा करण्यासाठी रु. रु.१४,४०,२०० /- (रुपये चौदा लक्ष चाळीस हजार दोनशे फक्‍त) इतकी रक्‍कम 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
ळे. या संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४ क्रीडा व खेळ (०८) 
(02) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या नामवंत खेळाडूंना मानधन (२२०४ 
१६५८), ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 
|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष 
खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवू नये. 


राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 


शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग 
करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

3: सदर योजनेअंतर्गत वयोवृध्द खेळाडूंना मानधन मंजूर करतांना संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 

४. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 
संबंधीत उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र-४०२१/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६८२/व्यय-५ दि.०१.०७.२०२२ , 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१८१७३७२६३३२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
U N | L U RYA KA N ग) EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d506379502085 
76d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Mahi 


HANJE Soniassetmer ecu amacrine 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१० . सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई०३२ ४००-, 
११ Yad, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२ .महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २-महाराष्ट्र/मुंबई - १-नागपूर, 
१३ .महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र २-महाराष्ट्र/मुंबई - १-नागपूर 
१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५ .सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी )क्रीडा संचालनालयामार्फत ) 
१६ .वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(संचाळनालयामार्फत क्रीडा) 
१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


